बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत अनुदानित 
माध्यमिक शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा- 
यांच्या सन २०१६-२०१७ ते सन २०१९-२०२० 
या कालावधीतील वेतन देयकाची प्रतिपुर्ती 
ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१. 


वाचा :-१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२४१२/(८१-अ/ 92)/ 
अर्थसंकल्प, दिनांक ०७/११/२०१२. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/१८, 
टिएनटी-३, दिनांक ०२/०२/२०१८. 
३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे पत्र क्र. शिसंमापु/ 
मुंमनपा/वेतन/५५८/२०-२१/टी-५/२५१, दि. ०४/११/२०२०. 
४) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे आदेश क्र. शिउसंमापु/ 
शिक्षक शिक्षकेतर/टी-५/२०-२१/५५८ वेप/४८, दि. ८/०१/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित 
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व 
नगरपालिकांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते शालार्थ प्रणालीद्वारे अदा 
करण्यात येतात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत येणा-या ४९ अनुदानित माध्यमिक शाळेतील 
कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन सन 9G-2099 पर्यंत बृहन्मंबई 
महानगरपालिकेमार्फत देण्यात येऊन त्यांची प्रतिपुर्ती पुढील वर्षी शिक्षण निरीक्षक (दक्षिण), मुंबई 
यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात येत होती. संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये शालार्थ 
क्रमांक नसलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन अदा न करण्याचे आदेश असल्याने, सन २०१६-२०१७ ते 
सन २०१९-२०२० मधील वेतन अनुदानाची प्रतिपुर्ती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस करण्यात 
आलेली नव्हती. 


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेण्या या खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 


वेतनश्रेण्यांपेक्षा a sed. त्यामुळे सदर कर्मचा-यांना शालार्थ प्रणाली लागू करण्यास येणा-या 
अडचणी लक्षात घेऊन, त्यांच्या सन २०१६-२०१७ ते सन २०१९-२०२० या कालावधीतील वेतन 
देयकाची प्रतिपुर्ती ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत अनुदानित ४९ माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांच्या वेतनाच्या अनुषंगाने शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे 
यांचेकडून सन २०१६-२०१७ ते सन २०१९-२०२० या कालावधीकरिता वितरीत वेतन अनुदानाच्या 
अनुषंगाने वेतन देयकाची प्रतिपुर्ती ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०८/२१/कोषा प्रशा-४, 
दिनांक १७/०३/२०२१ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१६५२२३५६७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


tally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
IN, o=Government Of 


. Digi 
DN: c=IN, o=G f Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION & SPORT 
DEPARTMENT, postalCode=4001 harash 


1032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7115 ff9bObb07e3c6556e724501 d0cSea5c63b3146314d51ec0e87 


1 serialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1 c654ba3c492fda5b29e076241db1ba2 
a Z I 13ddedf4e, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 


Date: 2021.03.30 16:58:57 +05'30" 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


Oo 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १, मुंबई 

महालेखापाल, ( लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


AD 


AN 


~ Na ~— na mm ~~ ~~ ~ ~~ 


Cc 
wes 


£33) 


CN ८. 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 


१०) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
११) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई 
१४) शिक्षण निरीक्षक दक्षिण विभाग, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


q4)artiern, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक,(माध्यमिक), मुंबई 

१६) वित्त विभाग ( व्यय-५/कोषा प्रशञा-४), मंत्रालय, मुंबई 

१७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवड नस्ती-टिएनटी-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


